उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
'गट-ब' (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची 
वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा 
अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर 
सेवेत राहण्यासाठी  पात्रापात्रता 
अजमाविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-२०२३/२२/प्र.क्र.१०/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ जून, २०२३ 


वाचा:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, दि.१०/६/२०१९. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ अनुसार 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उद्योग अधिकारी, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांची वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर सेवेत 


राहण्यासाठी पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ विभागीय 
पुनर्विलोकन समितीची बुधवार दि.२५.०१.२०२३ रोजी बैठक झाली. पुर्नविलोकन समितीच्या 


शिफारशीनुसार आणि सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने खालील अधिका-यांना वयाच्या ५०/५५ 


वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरवण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम 

१ | श्री. रमेश काडिनाथ ats उद्योग अधिकारी, गट-ब 
२ । श्रीमती स्वाती कि. लवणे उद्योग अधिकारी, गट-ब 

श्री. रमेश मारुतीराव सुतार उद्योग अधिकारी, गट-ब 

श्री. डी. एम. चोरघडे उद्योग अधिकारी, गट-ब 
५ | aft. दत्तु मोतीराम पावडे उद्योग अधिकारी, गट-ब 

श्री. अनिल तुकाराम पाटील उद्योग अधिकारी, गट-ब 
७ श्री. एस.पी.धुमाळ उद्योग अधिकारी, गट-ब 
८ _ श्री. विलास सदाशिव कुमटकर उद्योग अधिकारी, गट-ब 
९ | श्री. एन. एस. पाटील उद्योग अधिकारी, गट-ब 
१० | श्री. धनंजय परडाराम BETS उद्योग अधिकारी, गट-ब 
११ श्री. मा. ल. दळवी उद्योग अधिकारी, गट-ब 
92 | श्री. शाम शिवाप्पा बिराजदार उद्योग अधिकारी, गट-ब 
93 श्री. एस. एच. पवार उद्योग अधिकारी, गट-ब 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२३/२२/प्र.क्र.१०/उद्योग-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१३१७४९५५३५१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 


ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashti 


ra, 
2.5.4.20=7dd1791f8c7f2d8cbabbae6c3c1 1ac3d4fe93ccab49daf36ff24 
dacd585e2276, 


TU KA RA M C H AVA N pseudonym=ECC424589A88 1E3E8CABSC4F3152EABAEE38E22E, 
serialNumber=A089DF063F 1 FFA9C6E2D052DB3C26C5B1ECE40048A, 
4A7D39615BEE66D9E2053D, cn=SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
Date: 2023.06.13 17:50:28 +05'30' 


(2121 चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

विकास आयुक्त (उद्योग),उद्योग संचालनालय,नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई -३२ 
महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी (विकास आयुक्त, उद्योग यांच्यामार्फत) 

निवडनस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


